महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०५१९/प्र.क्र.१२५[२२अ]१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १४ जून, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील कलम ४(१,४(२),४(३) 
व कलम ५(१(क) मधीळ तरतुदीनुसार बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
नियतकालिक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. खालील अधिकारी हे सर्वसाधारण बदलीस पात्र होते, परंतु काही अपवादात्मक परिस्थिती 
निर्माण झाल्यामुळे प्रस्तुतचे आदेश विहित कालावधीत निर्गमित करता आलेले नाहीत. त्यामुळे बदली 
अधिनियमातील कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार वरिष्ठ सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
प्रस्तुत आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
श्री. राजेद्र UAT पवार, तालुका कृषि अधिकारी, पंढरपुर जि.सोलापूर 
तालुका कृषि अधिकारी, चिपळून 
जि. रत्नागिरी 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त कृषि , यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करावा. तसेच त्यांनी दरम्यानच्या काळावधीमध्ये अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्र.सीडीआर-१०८२/२५७६/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे 
वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन पून्हा बदली करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 
आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रुजू होण्यास सांगावे. जे नियंत्रण अधिकारी बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाही, san अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंग 
कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्‍त कृषि यांनी शासनास सादर करावा. 

४. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेञा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०५१९/प्र.क्र.१२५[२२अ]१५ अ 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५२१४०४५७७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
०-९. यय 


2.5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c47 5fb0de5b35a79c1 0695 


58821 


serialNum| ber=bb4888cebbf4b7a6440c653 1a52925e3c8140b1c28df723, 
d8f006d11bc169a08, cn=Amol Nilak kt 
2019.06.15 21:23:58 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मंत्री कृषि, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२ मा.राज्यमंत्री कृषि , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३ सचिव कृषि, कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४ आयुक्त कृषि , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५ महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा », महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

६ संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्दारा आयुक्‍त 
कृषि पुणे. 

७ कृषिसह संचालक, आस्थापना , कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी व्दारा आयुक्‍त कृषि पुणे. 

९ संबंधित अधिकारी व्दारा आयुक्‍त कृषि पुणे. 

१० निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


